आदिवासी घटक कार्यक्रम सन २०२३-२४ 
अंतर्गत कार्यक्रम खर्चाच्या बाबीकरीता निधी 
वितरण. 

(कार्यक्रम खर्च-मागासवर्गीय कल्याण) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ०५ जून,२०२३. 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 
२) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णण क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, 
दि.०५.०४.२०२३, दि.२८.४.२०२३. 
प्रस्तावना : - 


“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२३” यास विधानमंडळाने मंजुरी दिलेली असुन महाराष्ट्राचे राज्यपाल 
यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे. त्यानुषंगाने वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि 
संनियंत्रण (BEAMS) वितरण प्रणालीवर अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चांतर्गत योजनांच्या बाब क्र.०१-वेतन व ३६- 
सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टाकरीता अर्थसंकल्पीत तरतुदींच्या एकूण २४%, तर (बाब क्र.१२, १६, २६, ३१, 
३२, ३३, ३५, ५३, ५४ वगळून) इतर सर्व बाबींकरीता अर्थसंकल्पीत तरतुदींच्या एकूण २० % इतका निधी 
वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिला आहे. त्या अनुषंगाने आदिवासी विकास विभागाच्या कार्यक्रम खर्चाच्या 
योजनांतर्गत वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधी वितरण मर्यादेत उर्वरीत वितरणासाठी शिल्लक बाब क्र. 
०१-वेतन उद्दीष्टाकरीता ४ % व बाब क्र.६, १०, १४ व ३४ बाब वगळता इतर सर्व बाबींकरीता १०% निधी संबंधित 
नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : - 

आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-४ व टी-५ या खाली सोबतच्या 
विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे बाब क्र. ०१-वेतन 


उद्दीष्टाकरीता ४ % व बाब क्र.६, १०, १४ व ३४ बाब वगळता इतर सर्व बाबींकरीता १० % इतका निधी संबधित 
नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी संबंधित 
आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना संबंधितांमार्फत 
राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेमधील व वित्त विभागाच्या 
संदर्भाधीन शासन परिपत्रकातील विहीत तरतुदी व अटी शा्तींचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


३. सदर area निर्णयान्वये निधी वितरीत करण्यात आलेल्या योजना/बाबींव्यतिरिकत इतर 
योजना/बाबींकरीता आवश्‍यक निधी वितरणासाठी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी स्वतंत्रपणे सविस्तर व 
स्वयंस्पष्ट कारणमिमांसेसह शासनास प्रस्ताव सादर करावा. 


8. सदर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध करुन दिलेल्या 
निधी मर्यादेत वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पु सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६०२१५४०४६१५२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 
K | RA N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
‘TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
ICode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=68d8b 1 9f123ba59448c0926a91296205 

b9a87463f831a2beeaObe5cb381 

pseudo: =4D88F77C99929CC895AC64CF 186 

8811६7. 42D, 
ialNumber=344DE3FF07B9439DD1 1CAF7282 


SSASEBOAODD495EF82F989931088637D8211C0, 
KIRAN KISANRAO PAWAR 
Date: 2023.06.06 18:53:18 +05'30' 


(किरण कि. पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. अप्पर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव, नियोजन/ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

५. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

६. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 

८. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१०. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदि.वासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

१२. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३. निवड नस्ती (का-६) 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.०५ जून, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 

अ. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक | सन २०२३-२४ | सदर शा.नि.न्वये | नियंत्रक अधिकारी 

क्र साठीची वितरीत करण्यात 

अर्थसंकल्पिय | येत असलेली 
तरतूद तरतूद 
(i २ ३ शिळ अगा षु & 
मागणी क्रमांक-टी-४ 
२२५१-सचिवालयीन-सामाजिक सेवा 
i‘ (00)(02) ई-गव्हर्नन्स | १०-कंत्राटी सेवा ५००० ५००.०० | उप सचिव,आदिवासी 
प्रकल्पाची अमलबजावणी "52:संगणकखचं य त्त विकास विभाग 
(कार्यक्रम) (लेखाशिर्ष- 
२२५१ ०८४८) ५०-इतर खर्च १५००० १५००.०० 
एकूण 2249 ०८४८ एकूण 34000,00 3400,00 
मागणी क्रमांक-टी-५ 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, 
०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण, 

२ | (०१)(०१)आदिवासी विकास | ०१-वेतन ६८०८९० २७२३५.६०० | आयुक्त, आदिवासी 
आयुक्तालय -क्षेत्रीय | ०२-मजुरी १ ०.१००।॥ विकास, नाशिक 
यंत्रणांचे बळकटीकरण का वाटा वाचा me ae 

(कार्यक्रम खची (लेखाशिर्ष न 
22249383) ०६-दुरध्वनी,वीज व १०००० १०००,००० 
पाणी 
१०-कंत्राटी सेवा १२८७३ १२८७.३०० 
११-प्रवास खर्च १०००० १०००.००० 
१३-कार्यालयीन खर्च ११०००० ११०००.००० 
१४-भाडेपट्टी व कर ५०००० ५०००.००० 
२७-लहान बांधकामे ७००० ७००.००० 
२८-व्यावसायिक सेवा ५००० ५००.००० 
५०-इतर खर्च १ ०.१०० 
एकूण २२२५ १३९३ एकूण ८८६५६५ ४७८०३.१०० 
३ (०२)(२४) अनुसूचित | ०१-वेतन ३२५००० १३०००.००० | आयुक्‍त, आदिवासी, 
जमाती प्रमाणपत्र तपासणी ०२मजुरी ee ae संशोधन व प्रशिक्षण 
(कार्यक्रम खर्च) -लेखाशिर्ष संस्था, पुणे. 
२२२५४१२२ ०३-अतिकालीन भत्ता ३०० ३०.००० 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.०५ जून, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक । सन २०२३-२४ | सदर शा.नि.न्वये | नियंत्रक अधिकारी 
साठीची वितरीत करण्यात 
अर्थसंकल्पिय येत असलेली 
तरतूद तरतूद 
२ ३ शिळ षु ६ 
०६-दुरध्वनी,वीज व ६००० ६००.००० 
पाणी 
१०-कंत्राटी सेवा १५०००० १५०००.००० 
११-प्रवास खर्च ५०० ५०.००० 
१३-कार्यालयीन खर्च ९०००० ९०००.००० 
१४-भाडेपट्टी व कर १०००० १०००.००० 
२१-पुरवठा व सामग्री २०००० २०००.००० 
२४-पेट्रोल तेल व वंगण ८७५० ८७५.००० 
२६-जाहीरात प्रसिद्धी q 
२८-व्यावसायिक सेवा ७०००० ७०००.००० 
५०-इतर खर्च १ ०.१०० 
एकूण २२२५ ४१२२ एकूण ६८१४५२ ४८६४५.१०० 
(०१)(५९) आदिवासी | ०१-वेतन १३५४८४७ ५४१९३.८८० | आयुक्त, आदिवासी 
मुलांसाठी व मुलींसाठी | ०२-मजुरी q 0.900 | विकास, नाशिक. 
शासकीय वसतीगृह । 5३-अतिकालीन भत्ता १०० १०.००० 
(कार्यक्रम खर्च) (लेखाशिर्ष । 5 'दुरध्वनी,वीजव Ee Besos oon 
222451924) पाणी 
१०-कंत्राटी सेवा १७०००० १७०००.००० 
११-प्रवास खर्च १४५०० १४५०.००० 
१३-कार्यालयीन खर्च ८०००० ८०००.००० 
१४-भाडेपट्टी वकर ६००००० ६००००.००० 
१९-आहार खर्च १५५६६५० १५५६६५.००० 
२१-पुरवठा व सामग्री ११००००० ११००००.००० 
२८-व्यावसायिक सेवा १ ०.१०० 
३१-सहायक अनुदाने q 
(वेतनेतर) 
५०-इतर खर्च ४५०००० ४५०००.००० 
एकूण २२२५ डी ७२५ एकूण ५४६६१००.००० |  ४६५३१९.०८० 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.०५ जून, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक । सन २०२३-२४ | सदरशा.नि.न्वये | नियंत्रक अधिकारी 
क्र साठीची वितरीत करण्यात 
अर्थसंकल्पिय येत असलेली 
तरतूद तरतूद 
झि २ ३ ed षु ६ 
षु (०१)(६०) आश्रमशाळा ०१ _वेतन ८९००००० 34&000,000 आयुक्‍त, आदिवासी 
समुह (कार्यक्रम खर्ची | ०२-मजुरी १ 0.900 | विकास, नाशिक. 
WS 
(लेखाशिर्ष २२२५डी७३४) |? or 5 mae 
०६-दुरध्वनी,वीज व १४०००० १४०००.००० 
पाणी 
१०-कंत्राटी सेवा ८३०००० ८३०००.००० 
११-प्रवास खर्च २०००० २०००.००० 
१३-कार्यालयीन खर्च १००००० १००००.००० 
१४-भाडेपट्टी व कर ८५००० ८५००.००० 
१९-आहार खर्च ३८५०००० ३८५०००.००० 
२१-पुरवठा व सामग्री ३८५०००० ३८५०००.००० 
२८-व्यावसायिक सेवा १ ०.१०० 
३१-सहायक अनुदाने १ 
(वेतनेतर) 
५०-इतर खर्च ३३०००० ३३०००.००० 
एकूण २२२५ डी ७३४ एकूण १८१०५००४ | १२७६५००.३०० 
६ (०१)(७३) स्वयंसेवी ३६-सहाय्यक अनुदाने १४०००००० ५६००००.००० | आयुक्त, आदिवासी 
संस्थांना आश्रमशाळा व । (वेतन) विकास, नाशिक. 
मुलगोद्योत्तर आश्रमशाळा 
चालविण्यासाठी सहाय्यक 
अनुदाने (कार्यक्रम खर्च) 
(लेखाशिर्ष २२२५एफ१२९) 
एकूण २२२५एफ१२९ १४०००००० ५६०००० 
9 वैद्यकोय व तत्सम ३४-शिष्यवृत्या ७००००० ७००००० | आयुक्त, आदिवासी 
महाविद्यालयांत शिक्षण । /विद्यावेतने विकास, नाशिक. 
घेणा-या अ.ज.च्या 
विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती 
(२२२५३५२९) 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.०५ जून, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र 
(रू.हजारात) 
अ. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक | सन २०२३-२४ | सदरशा.नि.न्वये नियंत्रक अधिकारी 
क्र साठीची वितरीत करण्यात 
अर्थसंकल्पिय | येत असलेली 
तरतूद तरतूद 
क्ति २ ३ | 8 षु & 
शिक्षण फौवपरिक्षाफी | ३४-शिष्यवृत्या १०००००० ७००००० । आयुक्त, आदिवासी 
प्रदाने (लेखाशिर्ष /विद्यावेतने विकास, नाशिक. 
२२२५०९४) 
८ व्यावसायिक ३४-शिष्यवृत्या १०००० ७००००० | आयुक्त, आदिवासी 
महाविद्यालयांना संलग्न | /विद्यावेतने विकास, नाशिक. 
असलेल्या वसतिगृहातील 
अनुसुचित जमातीच्या 
विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता 
(लेखाशिर्ष २२२५एफ१११) 
२२२५-एकूण ४०८४९१२१ | ४४९८२६७.५८० 
९ | (०१)(०८) महाराष्ट्र राज्य | ३६-सहाय्यक अनुदाने ३५०००० १४०००.००० | आयुक्त, आदिवासी 
सहकारी आदिवासी (वेतन) विकास, नाशिक 
विकास महामंडळास 
वित्तीय सहाय्य (कार्यक्रम 
खर्च) (लेखाशिर्ष 
२४२५०८५३) 
qo | (०१)(१०) शबरी आदिवासी | ३६-सहाय्यक अनुदाने २५००० १०००.००० | आयुक्त, आदिवासी 
विकास महामंडळास । (वेतन) विकास, नाशिक 
वित्तीय सहाय्य (कार्यक्रम 
खर्च) (लेखाशिर्ष 
२४२५१३५९) 
२४२५ एकूण ३७५००० १५०००.००० 
एकूण मागणी क्र.टी-४ व ४१२५९१२१ ४५१६७६७.५८ 
टी-५ 
KIRAN Beceem cena 
KISANRAO tt याळ 
PAWAR ie 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


